औसा. जि.लातूर येथील दिवाणी 
न्यायाधीश वरिष्ठ स्तर, यांचे नावे 
वैयक्तिक ठेव खाते उघडणस 
मान्यता देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
विधि व न्याय विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः पीएलए २०२३/प्र.क्र. ११९ /का.१२ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक: २४ ऑगस्ट, २०२३. 


वाचा - 


१. विधि व न्याय विभाग, शासन निर्णय क्रमांकः सीआरसी २०१९/प्र.क्र.१६३/का.१२, 
दिनांक १८ ऑक्टोबर, २०२२. 

२. विधि व न्याय विभाग, शासन निर्णय क्रमांकः डीडीओ २०२३/प्र.क्र.५८/का.१२, 
दिनांक ०३एप्रिल, २०२३. 

३. जिल्हा व सत्र न्यायालय, लातूर, यांचे जा.क्र. (रोविले)/२३३०/२०२३, 
दिनांक २७ एप्रिल, २०२३. 


प्रस्तावना - 

संदर्भाधीन अ.क्र. १ येथील दि.१८.१०.२०२२ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये औसा, 
जि.लातूर येथील दिवाणी न्यायाधिझञा वरिष्ठ स्तर न्यायालय निर्माण करण्यास प्रशासकीय 
मान्यता देण्यात आली आहे.संदर्भाधीन अ.क्र.२ येथील दिनांक ०३.०४.२०२३ रोजीच्या शासन 
निर्णयान्वये जिल्हा व सत्र न्यायालय, लातूर यांनी केलेल्या विनंतीस अनुलक्षून दिवाणी 
“Tae वरिष्ठ स्तर, औसा यांना कार्यालय प्रमुख आणि आहरण व संवितरण अधिकारी 
म्हणून घोषित करण्यात आले आहे. संदर्भाधीन अ.क्र.३ येथील दि.२७.०४.२०२३ रोजी जिल्हा 
व सत्र न्यायालय, लातूर यांनी दिवाणी न्यायाधिश वरिष्ठ स्तर, औसा या नावाने स्वतंत्र स्वीय 
प्रपंजी लेखा खाते उघडण्यासाठी मान्यता देण्याची विनंती केलेली आहे.त्यास अनुलक्षून 
दिवाणी न्यायाधिश वरिष्ठ स्तर, औसा न्यायालयाकरीता वैयक्तिक ठेव खाते उघडण्यास 
मान्यता देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 
शासन निर्णय- 

दिवाणी न्यायाधिठा वरिष्ठ स्तर, औसा यांचे नावे महाराष्ट्र कोषागार नियम , १९६८ 
खंड १ नियम क्रमांक ५१२ नुसार दिवाणी न्यायालय वरिष्ठ स्तर, औसा जिल्हा लातूर कडील 
रकमा जमा करण्यासाठी वैयक्तिक ठेव खाते ( Personal deposit account ) उघडण्यास 
खालील अटींच्या अधीन राहून मान्यता देण्यात येत आहे :- 


शासन निर्णय क्रमांकः पीएलए २०२३/प्र.क्र. ११९ /का.१२ 


The following shall be classification which may be recorded on every challan 
while depositing the amount in Treasury / Sub-Treasury. 


For Civil Court Deposit 
8443 - Civil Deposit 
104 - Civil Court Deposit 
O01 - Civil judge, (Senior Division) Ausa, Dist — Latur. 


Conditions- 

1. The said Personal Deposit Account shall be subject to Audit. 

2. The Administrator should ensure proper maintenance of Personal 
Deposit Account. 

3. Receipt into the PD account will be the Civil Court Deposit, Maintenance 
rent, decretal amount, Expenditure should be made as per the order of the 
court. 

4. No revenue Receipt/Revenue Expenditure transactions shall be booked 
in this PD. 

5. Either on quarterly or monthly basis, the balances in this Personal 
Deposit Account shall be reconciled by the Court. 

6. All Rules in Maharashtra Treasury Rules will be applicable to this 
Personal Deposit Account. 

7. On receipt of the Goverment Order office of the Pr. Accountant General 
(A&E) Il Nagpur Maharashtra will issue an authority to open the above 
PD. 


२. सदर शासन निर्णय, वित्त विभागाच्या अनौपचारिक संदर्भ क्रमांक १६९/२३/ को. प्र.५, 
दि.३०.०६.२०२३ अन्वये व महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता) १, महाराष्ट्र मुंबई यांच्या 
अनौपचारिक संदर्भ क्र.॥॥/७".२/(॥०॥ ॥०.५६/&)०/२०२३-२४/५१४, दि. ०२.०८.२०२३ 
अन्वये देण्यात अलेल्या सहमतीने निर्गमित करण्यात येत आहे. 

Be सदर area निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या =www.maharashtra.gov.in या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२३०८२४१६५०५६१६१२ 
असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by SANTOSH BASAVESHWAR MAMADAPURE 
SA N TO S H DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=SCHOOL 
EDUCATION AND SPORTS DEPARTMENT, postalCode=400032, 
st=Maharashtra, 
2.5.4.20=3bfe1 11652996d95372924b1d22cdf88b33dfa2a3de3d8ea011 
BASAVESHWAR i= 
pseudonym=EB81C64443B702FB77DC1591B2143DFF0994DDB2, 
serialNumber=557ABE7A7194EC5DDC74DF537D7D57A9DBDA20B193 


MAMADAPURE ७ 
(संतोष ममदापुरे ) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन. 
प्रत, 
प्रबंधक (निरीक्षणे), उच्च न्यायालय अपील शाखा, मुंबई, (पत्राने) 

. प्रमुखजिल्हाव सत्र न्यायाधिश, जिल्हा व सत्र न्यायालय,लातूर, 
३. महालेखापाल, (लेखा व अनुज्ञेयता/ळेखा परीक्षा)-१/२, महाराष्ट्र राज्य,मुंबई /नागपूर 

. दिवाणीन्यायाधिश वरिष्ठ स्तर औसा, जिल्हा लातूर, 
५. उपसचिव,कोषा प्रशा-५,वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
६. जिल्हा कोषागार अधिकारी लातूर, 


पृष्ठ 3 पैकी 2 


शासन निर्णय क्रमांकः पीएलए २०२३/प्र.क्र. ११९ /का.१२ 


७. उप कोषागार अधिकारी, औसा, जि.लातूर, 
८. कक्ष अधिकारी का.७/२३/२४/२५, विधि व न्याय विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
९. निवडनस्ती (का.१२) 


पृष्ठ 3 पैकी 3 


